महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (प्रशासन शाखा) 
संवर्गातील शिक्षण उपसंचालक या पदांची दिनांक 
०१.०१.२०२२ ते दिनांक ३१.१२.२०२२ पर्यंतची 
म्हणजेच दिनांक ०१.०१.२०२३ रोजीची अंतिम 
ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२१२३/प्र.क्र.६७/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ३२ 
दिनांक : २२ नोव्हेंबर, २०२३. 


वाचा : १. झालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठता-२१२३ / प्र.क्र.६७/प्रशा-२, 
दि.०५.०६.२०२३. 
२. शिक्षण आयुक्तालय यांचे कार्यालयाचे पत्र क्र.आशिका/ आस्था-ब/ १२४/ 
शिउसं/ज्येसू/२०२२-२३/७०२९, दिनांक १३.११.२०२३. 


शासन परिपत्रक:- 


महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (प्रशासन शाखा) संवर्गातील शिक्षण उपसंचालक पदाची दिनांक 
०१.०१.२०२२ ते दिनांक 39.92.2022 पर्यंतची म्हणजेच दिनांक 09.09.2023 रोजीची अतिरिक्‍त 
तात्पुरती ज्येष्ठता सूची शासनाच्या दिनांक ०५.०६.२०२३ रोजी प्रसिध्द करण्यात आली आहे. सदर 
ज्येष्ठता सूचीवर काही आक्षेप असल्यास विहित मुदतीत आयुक्‍त (शिक्षण) यांचे मार्फत सादर 
करण्याताबाबत सूचना देण्यात आल्या होत्या. 


2. सदर ज्येष्ठतासूची सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिसूचना क्रमांक एसआरव्ही-२०१६ 
/प्र.क्र.२८१/बारा, दिनांक २१.०६.२०२१ नुसार तयार करण्यात आली आहे. . 

३. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दिनांक ०४.०८.२०१७ रोजी 
दिलेल्या निर्णयान्वये, दिनांक २५.०५.२००४ चा शासन निर्णय रद्द करुन पदोन्नतीमधीळ आरक्षण अवैध 
ठरविले आहे. सदर निर्णयास आव्हानित करण्यासाठी मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या 
विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ दाखळ करण्यात आळी आहे. सदर विशेष अनुज्ञा 
याचिकेमधील अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून ही ज्येष्ठतासूची निर्गमित करण्यात येत आहे. त्यानुसार 
सन २००४ नंतरच्या निवडयाद्यांमध्ये बदल झाल्यास त्यानुसार सदर ज्येष्ठतासूचीमध्ये बदल होईल, 
या अटीच्या अधीन राहून ही ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२१२३/प्र.क्र.६७ /प्रशा-२ 


छ. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११२२१४३४०६४०२१ असा आहे. हे शासन 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by VIJAY NIVRUTTI 
V IJAY N IV R UTT | on CN = VIJAY NIVRUTTI BHOSALE, C = 
BHOSALE DE MAHARASHTRA OU SCHOOL 


EDUCATION ND SPORTS DEPARTMENT 
Date: 2023.11.22 14:35:54 +05'30' 


(विजय भोसले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. आयुक्‍त शिक्षण, आयुक्‍त शिक्षण यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे 
२. सर्व संबंधित अधिकारी आयुक्‍तालयामार्फत 
3. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांक : ज्येष्ठता २१२३/प्र.क्र.६७/प्रशा-२, दि.२२.११.२०२३ 


शिक्षण उपसंचालक व तत्सम पदावरील अधिकाऱ्यांची दिनांक ०१.०१.२०२२ ते दिनांक ३१.१२.२०२३ म्हणजेच दिनांक 09.09.2023 रोजीची अंतिम 


ज्येष्ठतासूची 
अ. | ज्येष्ठता | अधिकाऱ्याचे नांव | प्रवर्गनियुक्‍ती | जन्म दिनांक | नियुक्तीचा | नियुक्तीचा | ज्येष्ठता सेवानिवृती अभिप्राय 
क्र. | क्रमांक नंतर प्रवर्ग दिनांक मार्ग सरळ | दिनांक/ज्ये | चा दिनांक 
बदलला सेवेने/पदो ष्ठतेचा 
असल्यास न्नतीने) मानीव 
त्याचा दिनांक) दिनांक 
हड श्री.एन.एम.उपासनी खुला १३.०७.१९६५ १२.१०.२०१८ पदोन्नती १२.१०.२०१८ | ३१.०७.२०२३ सेवानिवृत्त 
२ २ श्री.सत्यवान धर्मा खुला ०१.०६.१९६४ | ०६.०८.२०१९ पदोन्नती ०६.०८.२०१९ | ३१.०५.२०२२ सेवानिवृत्त 
सोनावणे 
३ ३ श्री.औदुंबर संपतराव खुला ११.०६.१९७९ | १८.१२.२०२० पदोन्नती १८.१२.२०२० | ३०.०६.२०३७ 
उकिरडे 
8 8 श्री.सुधाकर माधवराव खुला १२.०६.१९७५ | १९.१२.२०२० पदोन्नती १९.१२.२०२० | ३०.०६.२०३३ 
तेलंग 
4 4 डॉ.सुभाष CAAT बोरसे इ.मा.व. ०१.०६.१९७० | २९.१०.२०२१ | पदोन्नती । १८.१२.२०२० | ३१.०५.२०२८ वैद्यकिय रजा व न्यायालयीन 
१८.१२.२०२० प्रकरणामुळे उशिराने रुजू, शासन 
आदेश दि.३०.११.२०२२ अन्वये 
कर्तव्य कालावधी मंजूर केल्याने 
ज्येष्ठता कायम, 
म.ना.से.नियमावली २०२१ मधील 
४ (१)नुसार मानीव दिनांक देय 
६ & श्री.आतार हारुन इ.मा.व. १२.०६.१९७५ | १८.१२.२०२० पदोन्नती १८.१२.२०२० | ३०.०६.२०३३ 
ईस्माइल 
9 ७ श्रीमती वंदना अ.जा. ०९.०८.१९७३ | १८.१२.२०२० पदोन्नती १८.१२.२०२० | ३१.०८.२०३१ 
नारायणराव वाहुळ 
८ ८ श्री.राजेश गोपीनाथ अ.जा. ०१.०६.१९७६ | १८.१२.२०२० पदोन्नती १८.१२.२०२० | ३१.०५.२०३४ 
क्षीरसागर 


९ ९ श्रीमती अर्चना अरविद खुला २९.०६.१९७९ | १८.१२.२०२० | पदोन्नती | १८.१२.२०२० | ३०.०६.२०३७ 
कुलकर्णी 
|_१० | | 90 | श्री.संदीप प्रमोद संगवे Sala 08.02.9989 | 49.92.2020 पदोन्नती १७.१२.२०२० | ३१.०८.२०३१ 
| ma श्री.राजेंद्र माणिक अ.जा. ०१.०६.१९७० | १८.१२.२०३०. | पदौन्नती १८.१२.२०२० | ३१.०५.२०२८ 
अहिरे 
१२ १२ डॉ.वैशाली जगन्नाथ डइ.मा.व ०४.१०.१९७३ | २०.१२.२०२० पदोन्नती २०.१२.२०२० | ३१.१०.२०३१ 
जामदार 
१३ १३ श्री.श्रीराम महादू अ.जा. ०३.०२.१९७७ । १८.१२.२०२० पदोन्नती १८.१२.२०२० | २८.०२.२०३५ 
पानझाडे 
१४ १४ श्रीमती sero रामचंद्र भ.ज.(ड) ३०.१२.१९७१ । १७.१२.२०२० पदोन्नती १७.१२.२०२० | ३१.१२.२०२९ 
दराडे 
१५ १५ श्री.अनिल संपतराव अ.जा. २१.०१.१९७४ । १८.१२.२०२० पदोन्नती १८.१२.२०२० | ३१.०१.२०३२ 
साबळे 
१६ १६ श्री.रमाकांत महादेव भ.ज.(क) १७.०८.१९७७ | १८.१२.२०२० पदोन्नती १८.१२.२०२० | ३१.०८.२०३५ 
काळमोरे 
१७ १७ श्री.गणपत शांकर मोरे खुला १९.०९.१९६९ | १८.१२.२०२० पदोन्नती १८.१२.२०२० | ३०.०९.२०२७ 
१८ | १८ श्री.शिवलिग नामदेव इ.मा.व. ११.०७.१९७३ | १८.१२.२०२० पदोन्नती १८.१२.२०२० | ३१.०७.२०३१ 
पटवे 
१९ १९ श्री.देवदास बाळकाष्ण भ.ज.(क) १६.०६.१९७५ | १३.१२.२०२१ पदोन्नती १३.१२.२०२१ | ३०.०६.२०३३ 
कुलाल 
२० २० श्री.महेश जगन्नाथ चोथे वि.मा.प्र. ०१.०६.१९७५ । २१.१२.२०२१ पदोन्नती २१.१२.२०२१ । ३१.०५.२०३३ 
२१ २१ श्री.उल्हास कवडूजी इ.मा.व. ३०.०५.१९७१ | ११.१२.२०२१ ११.१२.२०२१ | ३१.०५.२०२९ 
नरड 
२२ २२ श्री.दिपक रामराव अ.जा. १४.०८.१९७४ | १४.१२.२०२१ १४.१२.२०२१ | ३१.०८.३०३२ 
चवने 
२३ २३ श्रीमती माधुरी जी इ.मा.व. १७.११.१९७४ । २०.०४.२०२२ १०.१२.२०२१ | ३०.११.२०३२ | विहीत कालावधीत मुदतवाढ अर्ज 
सावरकर १०.१२.२०२१ सादर केल्याने ज्येष्ठता कायम, 
म.ना.से.नियमावली २०२१ मधील 
परिशिष्ट दोन नुसार मानीव दिनांक 


देण्यात आला आहे. 


२४ २४ श्रीमती निझादेवी भ.ज.(क) १०.०३.१९७१ | 03.09.2022 90.92.2024 | ३१.०३.२०२९ 
एस.बंडगर(वाघमोडे) 
२५ २५ श्री.भमाऊसाहेब खुला १५.०१.१९७२ | १०.१२.२०२१ १०.१२.२०२१ | ३१.०१.२०३० 
भिकनराव चव्हाण 
२६ २६ श्री.राजेश PATHS इ.मा.व. २०.०७.१९८० | १०.१२.२०२१ १०.१२.२०२१ | ३१.०७.२०३८ 
कंकाळ(हजारे) 
२७ २७ श्रीमती निलिमा इ.मा.व. १०.०६.१९८० । २३.०३.२०२२ २७.१२.२०२१ | ३०.०६.२०३८ । प्रशासकीय कारणास्तव उशिराने 
आर.टाके २७.१२.२०२१ रुजू झाल्याने ज्येष्ठता कायम, 
म.ना.से.नियमावली २०२१ मधील 
४ (१)नुसार मानीव दिनांक देय 
२८ २८ श्री.संजयकुमार वि.जा.(ओ ०३.०७.१९७३ | २१.०२.२०२२ २७.१२.२०२१ | ३१.०७.२०३४ | प्रशासकीय कारणास्तव उशिराने 
डी.राठोड २७.१२.२०२१ रुजू झाल्याने ज्येष्ठता कायम, 
म.ना.से.नियमावली २०२१ मधील 
४ (१)नुसार मानीव दिनांक देय 
२९ २९ श्री.चेतामणी अ.जा. ०१.०४.१९६८ | २७.१२.२०२१ २७.१२.२०२१ । ३१.०३.२०२६ 


गुलाबराव वंजारी 


